वाचा- 
, महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.२२/का-७-अ, दि.५.५.२०१५ 
. महिला व बाल विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.मबाआ-२०१५/प्र.क्र.२२/का-७-अ, 


महिला 


व बाल विकास विभागाच्या 


अधिपत्याखालील क्षेत्रिय स्तरावरील गट-अ 
संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन Ba क्रमांक : मबाआ- २०२०/प्र.क्र.९/कार्या-७ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दि.१६.०६.२०१५ 


दिनांक : - १० ऑगस्ट, २०२० 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.3०/का-१२, दि.७.७.२०२० 


शासन आदेठा- 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/का-१२, दि.२३.७.२०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदी नुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या GSA ४ (9), ¥(2) व ¥(3) 
मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पुर्व मान्यतेने या विभागातील खालील अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-याचे नाववसध्या | बदलीने पदस्थापनेनंतर नियुक्तीचे शेरा 
क्र. कार्यरत कार्यालय पद व कार्यालय 
दिं २ ३ _____ पढे: | 
१ | श्री.एस.डी.पगारे, बाळ विकास | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
प्रकल्प अधिकारी (ना) नाशिक-१ 
मालेगांव po 
२ | श्रीम.व्ही.बी.खरात, जिल्हा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीम.खरात यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा 
महिला व बाल विकास (ना),अहमदनगर-१ कार्यभार श्री.संजय कदम, जिल्हा 
अधिकारी,अहमदनगर कार्यक्रम अधिकारी, (मवबावि) जि.प. 
अहमदनगर यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 
3 | श्री.ए.आर.लामतुरे, सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(मवबावि) जि.प. गडचिरोली ie 
४ | श्री.आर.डी.कुलकर्णी, जिल्हा | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
महिला व बाल विकास 
अधिकारी, बीड शिया 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२०/प्र.क्र.९/ 'कार्या-७ 


अ. | अधिका-याचे नाववसध्या | बदलीने पदस्थापनेनंतर नियुक्ती i 

क्र. कार्यरत कार्यालय पद व कार्यालय 
(a) २ ३ 1४ | 

५ | श्रीमती ज्योती कडू (गतफने), | जिल्हा महिला व बाल विकास श्रीम.कडू यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा 
जिल्हा महिला व बाल विकास | अधिकारी, यवतमाळ कार्यभार श्री.मेसरे,जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी,वर्धा अधिकारी,(मवबावि) जि.प.वर्धा 

यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. 

६  श्री.एस.इ.जोल्हे, जिल्हा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) । जि.प.वाशिम 
जि.प. चंद्रपूर शिया 

७ | श्री.आर.एम.सिसोदे, बाल सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) 
भुसावळ = | 

८ | श्रीम.एस.व्ही.बिरारीस, सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
सहायक आयुक्त (नियोजन) 

९ | श्रीम.उज्वला पाटील, सहायक | जिल्हा महिला व बाल विकास श्रीम.पाटील यांनी त्यांच्या मुळ 
आयुक्‍त (बाल विकास) अधिकारी, रायगड पदाचा कार्यभार श्रीम.बिरारीस, 

सहायक आयुक्त (नियोजन) 
यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. 

१० | श्रीम.एस.पी.पाटील, जिल्हा |। सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
महिला व बाल विकास 
अधिकारी,नाशिक | 

११ | श्री.आर.आर.जवादे, जिल्हा | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) । श्री.जवादे, यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा 
महिला व बाल विकास जि.प. रत्नागिरी कार्यभार श्री.इंगळे,बाविप्रअ (ना) 
अधिकारी,अकोला अकोला-१ यांच्याकडे सोपवून 

बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

१२ | ait. डी. वाय. ढेपे, बाळ विकास | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | श्री.ढेपे यांनी त्यांच्या मूळ पदाचा 
प्रकल्प अधिकारी (ना) सातारा कार्यभार बालविकास प्रकल्प 
इचलकरंजी कोल्हापूर अधिकारी (वर्ग-२), पंचायत समिती 

करवीर यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

१३ | श्री. बी. एच. निपाणीकर, सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(मवबावि) जि.प. उस्मानाबाद [= | 

१४ | श्री.आर.आर.तडवी, जिल्हा | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) 
जि.प. जळगांव शिका 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२०/प्र.क्र.९/ 'कार्या-७ 


(मवबावि) जि.प. भंडारा 


अ. | अधिका-याचे नाववसध्या | बदलीने पदस्थापनेनंतर नियुक्ती शिश 
WP. कार्यरत कार्यालय पद व कार्यालय 
eel २ ३ 1४ | 

१५ | श्री.संदीप यादव, जिल्हा सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
महिला व बाल विकास 
SIH, IAS 

१६ | श्री.व्ही.के.खोमणे, जिल्हा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), । श्री.खोमणे यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा 
महिला व बाल विकास सोलापूर-३ (अक्कलकोट) कार्यभार श्री.माने,बाविप्रअ (ना) 
अधिकारी,सोलापूर सोलापूर पंढरपूर बार्शी यांच्याकडे 

सोपवून बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. 

१७  श्री.एस.व्ही.शिंगणे, जिल्हा सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) 
जि.प. नांदेड 

१८ | श्री.संग्राम.व्ही.शिदे, बाल जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्री.शिंदे यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) । (मवबावि),जि.प.चंद्रपूर कार्यभार श्री.मस्के,महायक आयुक्‍त 
खार (प),-सांताक्रूझ (पू) (प्रशासन), एबाविसेयो, आयुक्तालय, 

नवी मुंबई यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

१९ | श्री.एस.एम.पाटणकर, बाळ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना),  श्री.पाटणकर यांनी त्यांच्या मुळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) | माहिम पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण 
गोरेगांव (पश्चिम) करून बदलीच्या ठिकाणी हजर 

व्हावे. 

२० श्री. एस. यू. भोसले, जिल्हा | सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) 
जि.प. ठाणे 

२१ | श्री.एस.एल.दुसाने, बाल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) | मालेगांव 
नाशिक-१ 

२२ | श्री.व्ही.एन.जाधव, जिल्हा सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) 
जि.प. यवतमाळ 

२३ | श्रीमती एन.एम.कुरसंगे, जिल्हा महिला व बाल विकास श्रीम.कुरसंगे यांनी त्यांच्या मुळ 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अधिकारी, अमरावती पदाचा कार्यभार श्री.सचिन 


जाधव,बाविप्रअ (ना) नागपूर शहर 
क्र.३ यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२०/प्र.क्र.९/ 'कार्या-७ 


अ. | अधिका-याचे नाववसध्या | बदलीने पदस्थापनेनंतर नियुक्ती i 

क्र. कार्यरत कार्यालय पद व कार्यालय 
ae २ ३ 1४ | 

२४ | श्रीम.हेमा काटकर, बाल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | श्रीम.काटकर यांनी त्यांच्या मुळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), | विक्रोळी-कांजूरमार्ग पदाचा अतिरिक्त कार्यभार धारण 
मुलुंड (प) करून बदलीच्या ठिकाणी हजर 

व्हावे. 

२५ | श्री.पी.एम.भावसार, जिल्हा । जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) । श्री.भावसार यांनी त्यांच्या मुळ 
महिला व बाल विकास जि.प.पालघर पदाचा कार्यभार श्रीम. प्रेमा घाटगे, 
अधिकारी, मुंबई शहर बाविप्रअ (ना) चेंबुर यांच्याकडे 

सोपवून बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. 

२६ | श्रीमती एम.एस.रंधवे, बाल सध्याच्या पदावर १ वर्षाची मुदतवाढ. 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ना) 
हडपसर पुणे = 


१. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुळ पदाचा कार्यभार वरील रकाना - ४ मधील अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द 
करून कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर 
हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांच्या मार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 

२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल झासनास तात्काळ सादर करावा. 

३. वरीलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय 
अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची 
रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 

५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेने देण्यात आलेल्या 
पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर 
हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर 
त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास 
त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात 
शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 

६. वरील रकाना - ४ मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित अधिकारी त्यांना देण्यात आलेल्या पदांचा 
अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून त्यांना त्या कार्यालयाचे आहरण व संवितरण 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ- २०२०/प्र.क्र.९/ 'कार्या-७ 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांना देण्यात आलेला अतिरिक्‍त 
कार्यभार स्वीकारला नाही तर त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. 
७. सदरहू बदल्या हया सर्वसाधारण बदल्या असल्याने उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदली विषयक 
प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असतील. 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८०७१४१३१५१८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Rajendra Tanaji 
Bhalwane द 
(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे, 

२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 

३. सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

४. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.सचिव (म.व बा.वि.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 

७. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

८. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

९. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

१०. सर्व संबंधित अधिकारी. 

११. निवड नस्ती कार्यासन-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


